“एम.एस्सी.नर्सिंग” हा २४ महिन्याचा अभ्यासक्रम 
पूर्ण करण्यासाठी सन २०१७-१९ या शौक्षणिक 
वर्षासाठी अध्ययन रजा मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. : अध्यर २०१८/प्र.क्र.५७/परिचर्या 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार (७ वा मजल), 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १८ एप्रिल २०१८. 


वाचा = १) वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. सेनिवे/१००१/१३०/सेवा-४, दि. २.६.२००३ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे क्र.संवैशिवसं/एनयुआर/ 
एमएस्सी (न.)/अरजा/६/ई/१५९२/२०१८,दि. १२.०२.२०१७ 


प्रस्तावना :- म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम ८० ते ८३ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना 


त्यांच्या कर्तव्य क्षेत्राशी प्रत्यक्ष व निकट संबंध असलेल्या व्यवसाय विषयातीळ अथवा तांत्रिक 


विषयातील उच्च शिक्षण अथवा विशेषीकृत प्रशिक्षण अंतर्भूत असलेला विशेष पाठ्यक्रम भारतामध्ये वा 


भारताबाहेर पूर्ण करण्यासाठी लोकसेवेची निकड लक्षात घेऊन अध्ययन रजा मंजूर करण्याची तरतूद 


आहे. 


२. तद्नुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील तसेच त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील 


अधिकारी/कर्मचारी यांना वर नमूद केलेल्या क्षेत्राशी निगडीत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अध्ययन 


रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास असल्याने, सदर अभ्यासक्रम चालू होण्यापूर्वी आगाऊ वेळेत 


यथायोग्य प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करुन त्या अनुषंगाने यथोचित शासन आदेशा 


निर्गमित होणे क्रमप्राप्त आहे. 


३. तद्नुसार, संचालक यांचे पत्र दिनांक १२.०२.२०१७ अन्वये “एम.एस्सी.नर्सिंग” या 


अभ्यासक्रमासाठी ११ कर्मचाऱ्यांना विषयांकीत अभ्यासक्रमास प्रवेश अर्ज भरण्यास संचालनालयाच्या 


स्तरावरुन परवानगी देण्यात आली असून त्यामधील कर्मचाऱ्यांना सन २०१७-१९ या शौक्षणिक 


वर्षाकरीता २४ महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी “परिचर्या, शिक्षण संस्था, मुंबई ” या संस्थेने 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्र.: अध्यर २०१८/प्र.क्र.५७/परिचर्या 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन ज्ञापन :- “एम.एस्सी.नर्सिंग” या पदविका अभ्यासक्रमातील प्रशिक्षित झालेल्या उमेदवारांची 


निवड केलेली असून सदर अभ्यासक्रमास प्रवेशित होण्यास अध्ययन रजा मंजूरी करण्याचा प्रस्ताव 


शासनास असलेली निकड, सदर उमेदवाराने निवड केलेला अभ्यासक्रम (कालावधी २४ महिने), 


उमेदवाराचे वय, सदर लोकसेवक तथा अधिपरिचारिका यांनी धारण केलेल्या ज्ञानाचे अद्यावतीकरण, 


संवर्धन व विकास करण्यास प्रोत्साहन देणे इ. बाबी लक्षात घेता व ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा 


जास्त झाली आहे, अशा खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिपरिचारिकांना म.ना.से. रजा नियम, 


१९८१ मधील नियम ८१ मधील तरतुदीनुसार “एम.एस्सी.नर्सिंग” या विषयातील पदविका अभ्यासक्रम 


पूर्ण करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते ११ येथील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 


नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे २४ महिन्यांच्या कालावधीकरिता अध्ययन रजा, असाधारण रजा व 


Shae TAT या झासन ज्ञापनाद्वारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


रु., नांदेड 


अ । कर्मचाऱ्याचे नाव जन्मतारिख । नियुक्तीचा सेवानिवृत्तीचा । अध्ययन रजेचा 
क्र | (अधिपरिचारिका) दिनांक दिनांक कालावधी 
a Tae २. ३. te ष्‌. 

हि श्रीमती वर्षाराणी झांताराम | ०४.०५.१९८८ । ०६.०८.२०११ | ३१.०५.२०४६ | ०३.१०.२०१७ ते 
उघडे,सर ज.जी.रू., मुंबई ०२.१०.२०१९ 

२. | श्रीमती उज्वला विशाल | ०५.०६.१९८५ । ११.०८.२०११ । ३०.०६.२०४३ | 08.90.2099 ते 
जाधव, स.स.रु., पुणे ०३.१०.२०१९ 

३. | PATS दत्तात्रय जाधव, | २९.०७.१९८६ । २४.०५.२०१२ | ३१.०७.१९४४ — | 08.90.2099 ते 
शा.वै.म.व क ॒रुग्णालय., ०३.१०.२०१९ 
औरंगाबाद 

४. | श्री.शशिकांत किशोर | ३१.०३.१९८३ | ०९.०२.२०१२ |। ३१.०१.२०४१ | 08.90.2049 ते 
साळवी, श्री.छ.शि.म.स.रु., ०३.१०.२०१९ 
सोलापूर 

५. | श्री.रावसाहेब एकनाथ | २८.०६.१९८१ | ०१.१२.२००५ |। ३०.०६.२०३९ | 08.90.2099 ते 
कांबळे,झा.म.व रु., ०३.१०.२०१९ 
औरंगाबाद 

६. | श्रीमती अनिता राजेंद्र | २४.११.१९८७ । ११.०८.२०११ । ३०.११.२०४५ | ०४.१०.२०१७ ते 
साबळे, सर्वो.रुग्णालय, धुळे ०३.१०.२०१९ 

७. | श्री.साईनाथ माधवराव शिदे, | १६.०२.१९८६ | १७.०५.२०१२ |। २८.०२.२०४४ | ०४.१०.२०१७ ते 
डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रु., ०३.१०.२०१९ 
नांदेड 

८. | श्री.रामेश्वर विष्णुराव | १६.०७.१९८७ | ०९.०८.२०११ | ३१.०७.१९४५ | 08.90.2099 ते 
पाळवदे, डॉ.शं.च.शा.वै.म.व ०३.१०.२०१९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्र.: अध्यर २०१८/प्र.क्र.५७/परिचर्या 


९. | श्रीमती इंद्रायणी निलेठ | ०१.०३.१९८३ । २१.०२.२००९ | 09.03.2089 । २७.१०.२०१७ ते 
मांडवकर, सर ज.जी.रु., २६.१०.२०१९ 
मुंबई 

7 श्रीमती प्रिया पांडूरंग | 02.03.9824 | 94.08.2006 | 30.03.2083 | 03.90.2099 ते 
तळगावकर, सर ज.जी.रु., ०२.१०.२०१९ 
मुंबई असाधारण रजा 

| श्रीमती दिपा मनू मेनन, | ०१.०९.१९७३ | ०१.१२.२००५ । ३१.०८.२०३१ | दि.०४.१०.२०१७ ते 
ना.स्वा.केंद्र, बांद्रा १५.०६.२०१८-२५५ अर्जित 


रजा, दि.१६.०६.२०१८ ते 
दि.१६.०१.२०१९-२१५ 


अर्धवेतनीरजा, 
दि.१७.०१.२०१९ ते 
०३.१०.२०१९- २६० 
असाधारण रजा 


२. वर नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी निवड केलेल्या “एम.एस्सी.नर्सिंग” या अभ्यासक्रमासाठी 


अध्ययन रजा मंजूरीच्या प्रयोजनार्थ म.ना.से. (रजा) नियम १९७९ नमुना ७, नियम ८३ मधील निर्धारित 


तरतूदीनुसार समुचित कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालनार्थ अहवाल शासनास अवगत 


करावा. 


३. हे ज्ञापन वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०६.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय प्रमुखास 


प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१८१०२४१६३६१३ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MAHAJAN = 
HEMANT 
ANANT 
(हेमंत महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. महालेखापाल १ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सचिव (सेवा-६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्र.: अध्यर २०१८/प्र.क्र.५७/परिचर्या 


४. अधिदान व कोषागार कार्यालय, मुंबई 

५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई / सोलापूर / धुळे / औरंगाबाद /पुणे / नांदेड 

६. श्रीमती वर्षाराणी शांताराम उघडे, अधिष्ठाता,सर ज.जी.रू., मुंबई यांचे मार्फत 

७. श्रीमती उज्वला विशाळ जाधव, अधिष्ठाता, स.स.रुग्णालय, पुणे यांचे मार्फत 

८. PANS दत्तात्रय जाधव, अधिष्ठाता,शा.वै.म.व क. रुग्णालय, औरंगाबाद, यांचे मार्फत 
९. श्री.शशिकांत किशोर साळवी, अधिष्ठाता,श्री.छ.शि.म.स.रुग्णालय, सोलापूर, यांचे मार्फत 

१०. श्री.रावसाहेब एकनाथ कांबळे, अधिष्ठाता, शा.म.व रुग्णालय, औरंगाबाद, यांचे मार्फत 
११. श्रीमती अनिता राजेंद्र साबळे, अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे, यांचे मार्फत 

१२. श्री.साईनाथ माधवराव शिंदे, अधिष्ठाता, डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रु., नांदेड, यांचे मार्फत 
१३. श्री.रामेश्वर विष्णुराव पाळवदे, अधिष्ठाता, डॉ.शं.च.शा.वै.म.व रु., नांदेड, यांचे मार्फत 
१४. श्रीमती इंद्रायणी निलेश मांडवकर, अधिष्ठाता, सर ज.जी.रु., मुंबई, यांचे मार्फत 

१५. श्रीमती प्रिया पांडूरंग तळगावकर, अधिष्ठाता, सर ज.जी.रु., मुंबई, यांचे मार्फत 

१६. श्रीमती दिपा मनू मेनन, प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ केंद्र, बांद्रा, यांचे मार्फत 

१७. निवडनस्ती (परिचर्या) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


